दि. 29 डिसेंबर, 2029 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुकांसाठी सदर 
क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान 
करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ - राज्य निवडणूक आयोग यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्र.क्र.०२/का.७, 
दि.०८ डिसेंबर, २०२१ चे पत्र. 


शासन परिपत्रक- 

आपल्या देशाने लोकशाही पध्दती स्विकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व 

नागरिकांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये १०० टक्के मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब लक्षात घेता 
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ (भाग-२) मधील नियम १३५ (ब) नुसार मतदानाच्या दिवशी 
सर्वसाधारणपणे मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येते 
किंवा काही ठिकाणी कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देण्यात येते. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये 
असे दिसून आले आहे की, संस्था/ आस्थापना इ. भरपगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत. यामुळे अनेक 
मतदारांना त्यांच्या मतदानापासून वंचित रहावे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 
२. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे दि.२१/१२/२०२१ रोजी सोबतच्या 
परिशिष्ट-१ प्रमाणे सार्वत्रिक निवडणूका व परिशिष्ट-२ प्रमाणे पोट निवडणूका मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
निवडणूक घेतली जाणार आहे. सदर निवडणुकीमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क 
योग्यरितीने बजावता यावा यासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत:- 

॥ निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार/अधिकारी/कर्मचारी यांना मग 
ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी 
मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी. 

॥) सदर सुट्टी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने 
इत्यादींना लागू राहिल (उदा.खाजगी कंपन्या या मधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, 
निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाटयगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच 
माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, Read इ.) 

॥) अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादींना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे 
शक्‍य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत 
कमी दोन तासांची सवलत देता येईल. मात्र त्याबाबत त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा 
निवडणूक अधिकारी यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे 
MARIAH राहिल. 

IV) वर नमूद केल्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, 
कारखाने, दुकाने इत्यादींच्या मालकांनी/व्यवस्थापनाने वरील सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल याची 
काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी. मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न 
झाल्याने मतदान करता येणे शाक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुध्द योग्य कारवाई 
करण्यात येईल. 

३. सदर परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२१/ 
प्र.क्र.०२/का.७, दि.०८ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१३१६५१३६१४१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dadasaheb Sopan Khatal 
Date: 2021.12.13 16:53:55 +05'30' 
(दादासाहेब सो.खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- उपरोक्त परिपत्रक सर्व संबंधित आस्थापनांच्या निदर्शनास आणण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र,नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२ 

२. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. कामगार आयुक्त, वांद्रे, मुंबई-५१ (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

४. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे, मुंबई (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी 
संबंधितांना सुचना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

५. संचालक, बाष्पके, वांद्रे, मुंबई, (निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणी संबंधितांना सुचना देण्याबाबत 
कार्यवाहीच्या विनंतीसह अग्रेषित) 

६. आयुक्त, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगळी, सोलापूर, नाशिक, 
धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, 
नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, 
चंद्रपूर, गडचिरोली, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


७. जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, 
नाशिक,धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर, जळगांव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, लातूर, 
उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, नागपूर, वर्धा, भंडारा, 
गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. महाराष्ट्र राज्य. 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई यांना व्यापक प्रसिध्दी 
देण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

९. कामगार विभागातील सर्व कार्यासने 

प्रत माहितीसाठी : 

१ मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

२ मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

३ मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


परिशिष्ट - १ 


नगरपंचायती सार्वत्रिक निवडणूका 


अ.क्र जिल्हा अ.क्र नगरपंचायतींचे नाव 
hy Sa | 2 3 1 ee Cd 
laa ठाणे | 9 | मुरबाड 
२ शहापूर 
३ तलासरी 
२ | पालघर ४ विक्रमगड 
षु मोखाडा 
६ खालापूर 
तळा 
की माणगाव 
3 | रायगड asi 
| do | पोलादपूर 
far | पाली (नवनिर्मित) 
१२ मंडणगड 
४ | रत्नागिरी a5 as 
१४ कसई-दोडामार्ग 
५ सिंधुदुर्ग १५ वाभवे-वैभववाडी 
१६ कुडाळ 
१७ देवगड-जामसंडे 
६ | पुणे १८ देहू (नवनिर्मित) 
१९ लोणंद 
२० कोरेगांव 
७ ।सातारा a mie 
२२ वडूज 
२३ खंडाळा 
२४ दहीवडी 
२५ कडेगाव 
८ | सांगली २६ खानापूर 
२७ कवठे-महाकाळ 
२८ माढा 
२९ माळशिरस 
९ | सोलापूर ३० महाळुंग-श्रीपूर (नवनिर्मित) 
३१ वैराग (नवनिर्मित) 
३२ नातेपुते (नवनिर्मित) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


अ.क्र जिल्हा अ.क्र नगरपंचायतींचे नाव 
| 4 | 2 3 re a 
33 निफाड 
३४ पेठ 
३५ देवळा 
१० | नाशिक कळी 
३६ कळवण 
३७ सुरगाणा 
३८ दिंडोरी 
११ | धुळे ३९ साक्री 
92. | नंदुरबार ४० धडगाव-वडफळ्या-रोषणमाळ 
४१ अकोले 
gees ४२ कर्जत 
१३ | अहमदनगर 
४३ पारनेर 
४४ शिर्डी 
१४ | जळगांव ४५ बोदवड 
१५ | औरंगाबाद ४६ सोयगांव 
४७ बदनापूर 
४८ जाफ्राबाद 
१६ । जालना ४९ मंठा 
Yo घनसावंगी 
५१ तिर्थपुरी (नवनिर्मित) 
१७ | परभणी 42 पालम 
५३ केज 
Gv शिरुर-कासार 
१८ । बीड 44 वडवणी 
५६ पाटोदा 
49 आष्टी 
Bd जळकोट 
Be चाकुर 
१९ । लातूर = — 
६१ शिरुर-अनंतपाळ 
aaa ६२ वाशी 
२० | उस्मानाबाद 
६३ लोहारा बु. 
६४ नायगाव 
२१ | नांदेड ६५ अर्धापूर 
६६ माहूर 
a9 मोही ६७ सेनगाव : 
६८ औंढा-नागना' 
ann ६९ भातकुली 
२३ | अमरावती 36 व्या 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


अ.क्र जिल्हा अ.क्र नगरपंचायतीचे नाव 
शिवा २ ३ [-._ - __ टे. १ | 
१४ तदा ७१ संग्रामपूर 
७२ मोताळा 
93 महागाव 
(98 कळंब 
pane ७५ बाभुळगाव 
२५ । यवतमाळ 
७६ राळेगाव 
७७ मारेगाव 
७८ झरी जामणी 
२६ | वाशिम ७९ मानोरा 
२७ | नागपूर i eel 
८१ कुही 
८२ कारंजा 
द्धा ८३ आष्टी 
२८ ।वर्धा ह डा 
८५ समुद्रपूर 
८६ मोहाडी 
२९ | भंडारा ८७ लाखनी 
८८ लाखांदूर 
८९ सडकअजुंनी 
३० | गोंदिया ९० अजुंनी 
९१ देवरी 
९२ सावली 
९३ पोभुर्णा 
ac ९४ गोडपिपरी 
९५ कोरपना 
९६ जिवती 
९७ सिदेवाही-लोनवाही 
९८ मुलचेरा 
९९ एटापल्ली 
१०० कोरची 
१०१ अहेरी 
३२ गडचिरोली १०२ चामोर्शी 
१०३ सिरोंचा 
१०४ धानोरा 
१०५ कुरखेडा 
१०६ भामरागड 
एकूण १०६ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


परिशिष्ट - १ 


जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका 


अ.क्र. 


जिल्हा परिषदेचे नाव 


पंचायत समितीचे नाव 


भंडारा 


गोदिया 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मतदान २०२१/प्र.क्र.२२५/कामगार-९ 


परिशिष्ट - २ 
नगरपरिषद/नगरपंचायत पोट निवडणूका 
अ.क्र जिल्हयाचे नाव नगरपरिषद/नगरपंचायत नाव | प्रभाग/जागा क्र. 
| 9 | कोल्हापूर शिरोळ ६-अ 
२ | चंद्रपूर नागभीड ४-अ 
३ | सांगली जत ५-ब 
४ | औरंगाबाद Ries 92-31 
4 | औरंगाबाद फुलंब्री २ 
६ | औरंगाबाद फुलंब्री é 
७ | नागपूर वानाडोंगरी ६-अ 
८ | यवतमाळ ढाणकी १२ 
९ । यवतमाळ ढाणकी १३ 
परिशिष्ट -२ 
महानगरपालिका पोट निवडणूका 
अ.क्र महानगरपालिकेचे नाव प्रभाग क्र. 

शिळा धुळे प-ब 
अहमदनगर ९-क 
नांदेड-वाघाळा १३-अ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


